सन २०२३-२४ मध्ये जिल्हा कृषि महोत्सव 
योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 
देणेबाबत.. (हासन निर्णय दि. २३/०८/२०२३ 
वरील शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१४१/३ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 9) कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.१४१/३ अ, दि. २३/०८/२०२३ 


शुद्धीपत्रक: 
१. दि. २३/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक. २ मधील खालीलप्रमाणे- 
“तसेच सदर योजनेकरिता रु. ८१,२८,७१७ लक्ष इतका (एकूण रु.एक्याऐंशी लक्ष 
अठ्ठावीस हजार सातशे सतरा फक्त) निधी उपलब्ध करून देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे.” 
ऐवजी 
“तसेच सदर योजनेकरिता रु. ८१,२८,७१७ इतका (एकूण रु.एक्याऐंशी लक्ष 
अठ्ठावीस हजार सातशे सतरा फक्त) निधी उपलब्ध करून देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे.” 


असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०८२५१३१८५९३१०१ असा आहे. 
हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A N T DN: तच, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2 


G O R A K H N AT H 675a8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


MHAPANKAR वणा 
(हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा सदस्य जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 
सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा तथा सदस्य सचिव जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन 
समिती 
५. सर्व सदस्य, जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 


Cc zv AD OO 


